सार्वजनिक बांधकाम विभागाअंतर्गत 
क्षेत्रीय कार्यालयांकडून ई-ऑफीस 
प्रणाली अंमलबजावणी करणे व टपाल 
ई-ऑफीस प्रणाली व्दारे 
स्विकारणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. संकिर्ण २०२३/प्र.क्र.११/प्रशासन-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०००३२. 
दिनांक:-१८ जुले, २०२३. 


संदर्भ :- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. कार्यप-२०२३/प्र.क्र.०१/१८/(र.व.का.) 
दिनांक १५ जून, २०२३ 
परिपत्रक 


शासकीय कामकाजात सुसूत्रता यावी, दस्तऐवज सुरक्षित राहावे आणि निर्णय प्रक्रिया 
गतिमान व सुलभ व्हावी याकरीता सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांत तसेच क्षेत्रीय 
कार्यालयांमध्ये शासकीय कामकाज ई-ऑफीस प्रणालीद्वारे करणे आवश्‍यक आहे. सामान्य 
प्रशासन विभागाने बदलत्या काळात कार्यालयीन कामकाज पध्दतीत झालेले बदल विचारात 
घेऊन महाराष्ट्र कार्यालयीन नियम पुस्तिका, २०२३ प्रसिध्द केळी असून सदर महाराष्ट्र 
कार्यालयीन कामकाज पध्दती नियम पुस्तिकेच्या तरतूदीच्या अंमलबजावणीबाबत संदर्भाधिन 
परिपत्रकान्वये सूचना देण्यात आल्या आहेत. सदर मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, तसेच अधिनस्त क्षेत्रीय कार्यालये यांनी करणे आवश्‍यक असून 
त्याबाबत खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत :- 


१, महाराष्ट्र कार्यालयीन कार्यपद्धती नियमपुस्तिका, २०२३ सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
संकेतस्थळावर तसेच ई-ऑफीसच्या Dashboard वर उपलब्ध करण्यात आली आहे. यापुढे 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच अधिनस्त क्षेत्रीय कार्यालयांतील दैनंदिन कार्यालयीन 
कामकाज पार पाडताना महाराष्ट्र कार्यालयीन कार्यपद्धती नियमपुस्तिका, २०२३ मधील तरतुदींचे 
काटेकोरपणे पालन केले जाईल याची दक्षता घ्यावी. 


२. मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना क्षेत्रीय कार्यालयांकडून व नागरीकांकडून प्राप्त होणारे 
दैनंदिन टपाल मंत्रालय मध्यवर्ती टपाल केंद्र येथे स्विकारण्यात येत आहे. सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाचे टपाल खिडकी क्र.१४ येथे स्विकारण्यात येत आहे. मध्यवर्ती टपाल केंद्रात प्राप्त होणारे 
टपाल स्कॅनींग करुन नोंदणी शाखेमार्फत संबंधित कार्यासनांना पाठविण्याची कार्यवाही करण्यात 
येत आहे. सद्यस्थितीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिनस्त क्षेत्रीय कार्यालयाकडून टपाल 
डिजीटल स्वरुपात प्राप्त होत नसल्याने ई-ऑफीस प्रणालीव्दारे टपाल वितरण करताना ते स्कॅन 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण २०२३/प्र.क्र.११/प्रशासन-३ 


करावे लागत आहे. यामुळे वेळेचा अपव्यय होत आहे. यास्तव सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
अधिनस्त सर्व मुख्य अभियंता आणि अधिक्षक अभियंता कार्यालयांनी सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाचे मंत्रालय येथे पाठवावयाचे गोपनीय पत्र वगळता इतर सर्व टपाल ई-ऑफीस प्रणालीच्या 
माध्यमातूनच पाठवावे. 


=. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिनस्त क्षेत्रीय कार्यालयाकडून येणारे गोपनीय पत्र 
वगळता इतर सर्व टपाल केवळ ई-ऑफीसच्या माध्यमातूनच स्विकारण्यात येईल याची सर्व क्षेत्रीय 
कार्यालयांनी नोंद घ्यावी व मंत्रालयात पाठवावयाचे टपाल ई-ऑफीसच्या माध्यमातून 
पाठविण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती करावी. तसेच, आपापल्या कार्यालयात टपाल 
स्विकृतीसाठी मध्यवर्ती ई-टपाल केंद्राची निर्मिती करावी. 


४. सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांनी ई-ऑफीस प्रणालीची 
अंमलबजावणी तात्काळ करण्यासाठी काही अडचणी उदभवत असल्यास श्री. लक्ष्मीकांत गर्जे 
( संचालक -॥, NIC मुंबई ) यांचेशी संपर्क साधावा. त्यांचा दूरध्वनी क्रमांक ९९८७४९१४४२ असा 
असून la.garje@nic.in ई-मेल ID आहे. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥8॥/959॥॥.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२३०७१८१२५५३६२२१८ असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार आणि नावाने 
POOJA ON cro AORTA UI 


2.5.4.20=3a21 6aeb67842b82e08ea38ee54173f5a527cd40299fd 


7cb135e0abc12d5: 
pseudonym=F9345CFD89BE8F3E65EFOE9FCEBBO1B03D01EB11 


erialNumber=COBDDEC9E386D4BD1D8C491 1 3A8F429650B26 


UDAWANT ee 1 
(पुजा उदावंत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१.अपर मुख्य सचिव (सा.बां) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 
२. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३.सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. सर्व मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग 
५. सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. सर्व कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


